सन 2098-20 करिता राष्ट्रीय कृषि विकास 
योजना-रफ्तार योजनेंतर्गत अनुसूचीत जाती 
प्रवर्गासाठी वितरीत केलेल्या निधीपैकी 2.00 
कोटी निधीचे पुर्नवितरण करणे. 


महाराष्ट्र शासनन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक: राकृवि ०३१९ /प्र.क्र. ८९/१४-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०४२ 
दिनांक : १३ जुले, २०२१ 
संदर्भ : 

१. कृषि, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, केंद्रिय कृषि व शहोतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे 

पत्र क्र. ७-१/२०१९- आरकेव्हीवाय, दि. २२/०२/२०१८ 
२. कृषि, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, केंद्रिय कृषि व होतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे 

पत्र क्र. १-१५/२०१९ आरकेव्हीवाय/१, दि. ०६/०६/२०१९ 
३. कृषिव पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. राकृवि ०३१९ /प्र.क्र. ८८/१४-अ, दि. २९/०६/२०१९. 
४. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. राकृवि ०३१९/प्र.क्र.८९/१४-अ, दि. २८/०८/२०१९ 
५. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. राकृवि ०३१९ /प्र.क्र. ८९/१४-अे, दि. १४/१२/२०२० 
६. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. राकृवि ०३१९ /प्र.क्र. ८९/१४-अ, दि. ३१/०३/२०२१ 
७. कृषि व पदुम विभागाचे शासन पत्र क्र. राकृवि ०३१९/प्र.क्र.८८/१४-अ, दि. ०३/०३/२०२० 
८. कृषि आयुक्तालयाचे आदेश क्र. कृआ/नियोजन/राकृवियो/अ.जाती/२७५४६, दि. २९/१०/२०२० 
९. कृषि आयुक्तालयाचे आदेश क्र. कृआ/नि/राकृवियो/अ.जाती/१६०, दि. ०१/०१/२०२० 


शासन निर्णय : 


सन २०१९-२० मध्ये राज्यास राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत केंद्र व राज्य शासनाच्या ६०:४० 
अर्थसहाय्याच्या प्रमाणात एकूण ₹४१८.४४ कोटी निधी प्राप्त झाला होता. सदर निधी राष्ट्रीय कृषि विकास 
योजनेंतर्गत मंजूर विविध प्रकल्पांना वितरीत करण्यात आला होता. सन २०१९-२० मध्ये विविध प्रकल्पांना 
वितरीत केलेल्या अनुसूचीत जाती प्रवर्गाच्या ₹.५९.८० कोटी निधीपैकी वितरीत करण्यात आलेला निधी 
विहित कालावधीत खर्च होण्याच्या हक्यतेनुसार अंमलबजावणी यंत्रणांनी समर्पित केलेला ₹२.०० कोटी 
निधी आयुक्‍त (कृषि) यांच्याकडे फेर वितरणासाठी उपलब्ध झाला होता. 


राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गतच्या निधी पुनर्वितरणाबाबत दि. ०३/०३/२०२० रोजीच्या पत्रान्वये 
(संदर्भ क्र. ७ दिलेल्या सुचनेनुसार आयुक्‍त (कृषि) यांनी ₹. २.०० कोटी निधीचे राकृवियो अंतर्गत मंजूर अन्य 
प्रकल्पांना संदर्भ क्र. ८ व ९ वरील आदेशान्वये पुर्नवितरण केळे आहे, सदर पुनर्वितरणास या शासन 
निर्णयान्वये शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. पुनर्वितरीत केलेल्या ₹. २.०० कोटी निधीचा प्रकल्पनिहाय 
/ अंमलबजावणी यंत्रणानिहाय तपशिल या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-अ नमूद केलेला 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि 0398 /प्र.क्र. ८९/१४-ओ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०७१३१३०९१०१८०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Wd: 


Cc WwW A -5 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Shrikant Chandrakant Andge 
DN: c=IN, o=Government Of Mahi hy 


H tra, ou=Agriculture and ADF 
Shrikant Depe ग 


t, postalCode=4000: 
5c34db6bfd8c, 


132, st=Maharashtra, 
Sab93b4e4f2fcd87e 1 2fe1 9b8965025d482b 1 beeOfffaa6208 
C h a n d fa ka nt A n d e serialNumber=d8d9626c9e038380cd235c048f20d7ce74cffd3a95f2ac3 
€192e9c991f358271, cn=Shrikant Chandrakant Andge 


Date: 2021.07.13 13:17:59 +05'30' 


(श्रीकांत चं. आंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव (पदुम व पणन), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सचिव (वस््रोद्योग, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


७. सचिव (जलसंधारण), मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


९. व्यवस्थापकीय संचालक (MSHMPB), कृषि आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे 


—O 
— 
es 


२०. 


२१. 
२२. 
23. 
२४. 
रु. 


. आयुक्‍त (पशुसंवर्धन), औंध, पुणे 

. आयुक्‍त (दुग्धव्यवसाय), वरळी, मुंबई 

. आयुक्‍त (मत्स्यव्यवसाय), मरीन ड्राईव्ह, मुंबई 

. महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, भांबुर्डा, भोसले नगर, पुणे. 
. संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 
.संचालक (प्रक्रिया व नियोजन), कृषि आयुक्‍तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 
.संचालक (रेशीम), विभागीय आयुक्तालय परिसर, सिव्हील लाईन्स, नागपूर 

.कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, गुलटेकडी, मार्केट यार्ड, पुणे 

. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, गुलटेकडी, मार्केट यार्ड, पुणे 
. महालेखाकार (स्थानिक निकाय लेखा परिक्षा व लेखा), मुंबई. 


महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 

सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१ / अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई 

मा. मंत्री (कृषि व फलोत्पादन) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि ०३१९ /प्र.क्र. ८९/१४-ओ 


परिशिष्ठ - अ 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्र. राकृवि ०३१९ /प्र.क्र. ८९/१४-अ , दि. १३/०७/२०२१ चे सहपत्र 
राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत प्रकल्प निहाय / अंमलबजावणी यंत्रणा निहाय अनुसूचीत जाती प्रवर्गासाठी वितरीत रु.२.०० कोटी 


निधीचे पुर्नवितरण 
वर्ष - २०१९-२० (रक्‍कम रु. कोटीत) 
अ.क्र] प्रकल्पाचे नाव प्रकल्प सन २०१९-२० | सन २०१९-२० समर्पित / पुनवितरीत 
मंजूरीचे वर्ष । करिता प्रकल्पाची| मधील शासन पुनर्वितरीत करण्यात येत 
किंमत निर्णयान्वये प्रकल्प निधी असलेला निधी 
निहाय वितरीत 
करण्यात आलेला 
निधी 
१ ab जनजागृती २०१९-२० २.९६ चि ०० शि ०० ०.४६ 
कार्यक्रम २०१९-२० ह ; डु : : 
शासकीय फळ 
2 ।रोपवाटिकांमध्ये कळम| २०१८-१९ १५.२२ २.०० २.०० 
/रोपे तयार करणे 
कृषि विभागातील क्षेत्रिय 
अधिकारी / कर्मचा-यांचे व ल ae ae po af हमे 
र वनामती / रामेती येथे डा eS ठे ; 3 
प्रशिक्षण व क्षमता बांधणी 
४ कांदाचाळ प्रकल्प २०१९-२० ६०.०० २७ | शि १.०० 
एकूण ८५.६७ २.५० २.०० २.०० 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


